सुमन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील एकूण १९६ 
संस्थांची सुमन संस्था म्हणून निवड 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-२०२१/प्र.क्र.४८३/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सुमन-२०२१/प्र.क्र.४८/कु.क., 
दि. १९.०५.२०२१ 
२) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व शालेय 
आरोग्य, पुणे यांचे जा. क्र.राकुकका/माता आरोग्य कक्ष १० (ब)/ नस्ती क्र. / सुमन 
का. बाबत शासन निर्णय/४७५४४-४६/२०२१, दि.२२.०७.२०२१ चा प्रस्ताव 
प्रस्तावना :- 


सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या कार्यक्रमामध्ये सर्व गरोदर माता, ६ महिन्यापर्यंतच्या स्तनदा माता 
तसेच सर्व आजारी बालके यांचा समावेश आहे. माता व बालकांना ९ गुणात्मक सेवा उपलब्ध करून 
देण्याची हमी या कार्यक्रमामध्ये देण्यात आलेली आहे. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत द्यावयाच्या सर्व सेवा 
बंधनकारक असून त्या सर्व सेवा मोफत द्यावयाच्या आहेत. या बाबी करताना मातेची स्वायत्तता, 
प्रतिष्ठा, भावना, सेवेची निवड करण्याचा अधिकार तसेच लाभार्थीने निवडलेल्या सेवांना प्राधान्य 
द्यावयाचे आहे. सुमन कार्यक्रमांतर्गत सुरक्षित गर्भधारणा, प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरच्या देखभालीला 
प्रोत्साहन देणे आणि सर्व आरोग्य सेवांची हमी लाभार्थ्यांसाठी देणे आवश्‍यक आहे. या सुविधा 
देण्यासाठी सुमन अंतर्गत २०२०-२१ या वर्षासाठी निवडण्यात आलेल्या १९६ संस्थांची यादी 
निवडलेल्या संस्थांची नावे जाहीर करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२०-२०२१ या वर्षासाठी सुमन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील wo आरोग्य संस्थांची 
5(॥॥॥|॥१ 3893590, ७४ आरोग्य संस्थांची 8९1100 (Basic Emergency obstetric and New - Borne 
care) व ५२ आरोग्य संस्थांची CEmoc (Comprehensive Emergency obstetric and New - 
Borne care) संस्था SAT एकूण १९६ संस्थांची सुमन संस्था म्हणून केलेली निवड जाहिर करण्यासाठी 
सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021/,प्र.क्र.483कु.क 


सुमन कार्यक्रमाचे ध्येय - 

सुमन कार्यक्रमांतर्गत दयावयाच्या सेवा नाकारणे दखळ पात्र आहे तसेच टाळता 
येण्याजोग्या कारणांमुळे होणारे माता व नवजात बालमृत्यु व आजार हे संपुष्टात येतील व प्रसूतीचा 
सकारात्मक अनुभव प्राप्त होईल हे या कार्यक्रमाचे ध्येय आहे. प्रसूतिपूर्व, प्रसूती व प्रसूती पश्चातचा 
कालावधी हे जीवनाचे महत्वपुर्ण घटनांचे टप्पे आहेत. या दरम्यान आलेले अनुभव हे महिलेला, बाळांना 
आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रभावित करतात आणि त्याचे समाजावर महत्वाचे व दुरगामी परिणाम 
होतात. 


सुमन कार्यक्रमाची उद्दिष्टे - 

१. कार्यक्रमांतर्गत सर्व लाभार्थींना उच्च दर्जाच्या वैद्यकिय व अत्यावश्यक सेवा व संदर्भ सेवा देणे. 

२. लाभार्थीला या कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध सोयीसुविधा यांची नियमित माहिती देण्यासाठी तसेच 
लाभार्थ्याच्या प्राप्त तक्रारींना त्वरीत प्रतिसाद देणारी प्रभावी आरोग्य सेवा प्रणाळी निर्माण 
करणे. 

३. सार्वजनिक आरोग्य संस्था तसेच विविध सामाजिक संघटना जसे स्वयंसेवी संस्था, 
स्वयंसहाय्यता गट, लोकप्रतिनिधी यांचा १०० टक्के माता मृत्युच्या नोंदणीसाठी मदत घेणे व 
त्या मृत्युच्या अन्वेषणासाठी जनजागृती करणे. 

४. आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांचे ज्ञान आणि कौशल्य बळकटीकरण 
करुन त्यांच्यामध्ये लाभार्थीच्या हक्कांबाबत जागृती निर्माण करणे आणि त्यांना लाभार्थींना 
गुणात्मक सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 

५. आंतरविभागीय समन्वय साधण्यासाठी कृती योजना तयार करणे. 

६. सुमन कार्यक्रमाची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी व योजनेची ध्येय धोरणे ठरविणे, पर्यवेक्षण 
करणे आणि कार्यक्रमाच्या नियमित आढाव्यासाठी सुकाणू समिती गठीत करणे. 


सुमन अंतर्गत आरोग्य संस्थांची निवड - 

सुमन उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये येणाऱ्या सर्व गर्भवती महिला / 
नवजात बालकांना आवश्‍यक आरोग्य सेवा मोफत देण्यात येणार आहेत. सर्व आरोग्य संस्थामध्ये 
उपलब्ध संसाधनांच्या आणि सेवांच्या आधारे सेवा हमी पॅकेजनुसार SUMAN Basic, SUMAN 
BEmONC and SUMANCEmONC या प्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 


«७ ५२ आरोग्य संस्थांची CEMONC स्तरावरील संस्थामध्ये निवड करण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये जिल्हा/स्री रुग्णालये तसेच प्रथम संदर्भ सेवा केंद्रे यांचा समावेश आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021/,प्र.क्र.483कु.क 
७४ आरोग्य संस्थांची 82110९७स्तरावरील संस्थामध्ये निवड करण्यात आली आहे 
त्यामध्ये प्रथम संदर्भ सेवा केंद्र नसलेल्या काही उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण 


रुग्णालये यांचा समावेश आहे. 


७० आरोग्य संस्थांची Basic 8॥॥॥स्तरावरील संस्थामध्ये निवड करण्यात आली 


आहे. त्यामध्ये HWC- PHC यांचा समावेश आहे. 


केंद्र शासनाकडून याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर वरील निवडलेल्या संस्थांचे 
अंशत: किंवा पुर्ण NQAS प्रमाणीकरण सहा महिन्याच्या आत करणे बंधनकारक आहे Ad नामांकित 


सुमन अनुपालन सुविधांमध्ये आयपीएचएसच्या नियमानुसार आवश्‍यक मनुष्यबळ आणि सर्व आवश्‍यक 
आरोग्य सेवा सुविधा असणे आवश्‍यक आहे . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


२०२१०८०२१२२७२४३६१७ असा आहे. हा आदेशा 


Digitally signed by LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 1ce6 
607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A 
7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5DCB 
FDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2021.08.02 15:32:09 +05'30' 

(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, (१) व (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021/प्र.क्र.483/कु.क 

१०) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१३) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१४) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 

१६) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
) संचालक-१व 2, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई / पुणे. 
२०) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
२१) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन, मुंबई 
२२) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
२३) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा SAY EAA A) 
सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
२६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
२७ सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
२८) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये (आरोग्य सेवा आयुकतालयामार्फत) 

) 
) 


) 
) 


-0 
vo 


) 
) 


) 
) 


२९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३०) निवडनस्ती (कुटुंब कल्याण) 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021,प्र.क्र.483कु.क 


१) BASIC SUMAN स्तरावरील -“सुमन” अंतर्गत आरोग्य संस्था 


Facilities for SUMAN 2020-21 

Sr. No. District Type Facility Level 
1 ; PHC TembhrusondaTR Basic 
2 oe PHC Papal Basic 
3 PHC SadrabardiTR Basic 
A PHC Amthana Basic 
5 Aurangabad PHC Karanjkheda Basic 
ail PHC Lasurstation Basic 
7 PHC ChincholiLimbaji Basic 
| 8 | PHC Ladsawangi Basic 
| 9 | Bhandara PHC Kondha Basic 
10 Buldana PHC Nandura Basic 
11 PHC DhamangaonBadhe Basic 
12 Chandrapur PHC Patan Basic 
13 PHC Arvi Basic 
14 Phule PHC Lamkani Basic 
15 PHC Kheda Basic 
16 PHC Jaitane Basic 
17 Hingoli PHC Sirsam Bk. Basic 
18 PHC Jawalabajar Basic 
19 PHC Shendurni Basic 
20 ween PHC Adawad Basic 
21 PHC Kurha Basic 
22 PHC Rajur Basic 
23 108 PHC KumbharPimpalgaon Basic 
24 PHC Hasanabad Basic 
25 PHC PulachiShiroli Basic 
26 Kolhapur PHC Bambwade Basic 
27 PHC Bhedasgaon Basic 
28 PHC Kale Basic 
29 Latur PHC Nalegaon Basic 
30 Nagpur PHC Kanhan Basic 
31 PHC Ardhapur Basic 
32 Nanded PHC Tamsa Basic 
33 PHC Sonkhed Basic 
34 PHC Kapsi Basic 
35 PHC Sarsam Basic 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021,प्र.क्र.483कु.क 


36 PHC Hanegaon Basic 
37 PHC Barhali Basic 
38 PHC Koli Basic 
39 PHC BoradTR Basic 
40 Nandurbar PHC KhaparTR Basic 
A] PHC MandanaTR Basic 
42 PHC Shanimandal Basic 
43 PHC PalsanTR Basic 
44 PHC NanashiTR Basic 
45 PHC Bolthan Basic 
46 Nashik PHC PimpalgaonBaswant Basic 
47 PHC VadnerKhakurdi Basic 
48 PHC Chinch OholITR Basic 
49 PHC UmraleBkTR Basic 
50 Osmanabad PHC Andur Basic 
51 PHC SaiwanTR Basic 
52 PHC AmagaonTR Basic 
53 PHC AshagadTR Basic 
54 Palghar PHC GholwadTR Basic 
55 PHC JamsarTR Basic 
56 PHC TalwadaTR Basic 
57 PHC AinaTR Basic 
58 PHC SakharshetTR Basic 
59 PHC SaphaleTR Basic 
| 60 | Parbhani PHC Sonpeth Basic 
61 Raigarh PHC BorliPanchatan Basic 
62 PHC KalambTR Basic 
63 Thane PHC Padgha Basic 
64 Washim PHC Shirpur Basic 
65 Yavatmal PHC Fulsawangi Basic 
| 66 | PHC Wagholi Basic 
67 PHC Kunjirwadi Basic 
| 68 Finis PHC Savargaon Basic 
| 69 | PHC Morgaon Basic 
70 PHC Lonikalbhor Basic 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021/,प्र.क्र.483कु.क 


२) BEMOC स्तरावरील “सुमन” अंतर्गत आरोग्य संस्था 


Sr. No. District Type Facility Level 
1 . RH RH Mahad BEmONC 
Raigad BEmONC 
2 SDH | SDHShrivardhan, Raigad 2 
3 Akola RH RH Balapur BEmONC 
4 RH RH Barshitakli BEmONC 
5 RH RH Warud BEmONC 
Ea RH RH AnjangaonSurji जिर 
शु RH RH ChandurBz BEmONC 
| | finial RH RH Chandur Rly BEmONC 
9 | SDH | SDHAchalpurDistAmrawati BEmONC 
10 SDH SDHDharaniDistAmrawati BEmONC 
11 SDH | SDHMorshiDistAmrawati | BEmONC 
12 RH RH PISHOR BEmONC 
13 RH RH AJINTA BEmONC 
Auragabad 
14 RH RH PACHOD BEmONC 
15 RH RH PHULAMBRI BEmONC 
16 Beed RH RH Dharur BEmONC 
17 RH RH Lakhandur BEmONC 
Bhandara 
18 SDH SDHPauni BEmONC 
19 Buldhana RH RH JalgaonJamod BEmONC 
20 RH RH Bramhapuri BEmONC 
21 RH RH Gondpipri BEmONC 
Chandrapur < 

22 RH RH Sindewahi BEmONC 
; : BEmONC 

23 SDH | SDHChimurDistChandrapur 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021/,प्र.क्र.483कु.क 


24 Dhule RH RH Pimpalner BEmONC 
25 | Gadchiroli | RH RH Chamorshi BEmONC 
26 Gondia RH RH Salekasa BEmONC 
27 be sat RH RH Aundha BEmONC 
Hingoli 
28 RH RH Balapur BEmONC 
29 RH RH Chalisgaon BEmONC 
Jalgaon 
30 RH RH Parola BEmONC 
31 RH RH Bhokardan BEmONC 
32 ae RH RH Ghansawangi BEmONC 
33 RH RH Mantha BEmONC 
34 RH RH Chandgad BEmONC 
35 वि गवत RH RH Radhanagari BEmONC 
, 7 BEmONC 
36 GH GHGandhinagar Hospital 
37 RH RH Ausa BEmONC 
Latur 
38 RH RH Chakur BEmONC 
39 RH RH Bhokar BEmONC 
a0 RH RH अगा BEmONC 
4] RH RH Kandhar BEmONC 
42 Nanded RH RH Loha BEmONC 
44 RH RH Unri BEmONC 
45 RH RH Himayatnagar BEmONC 
46 RH RH Khandbara ee 
AT pene RH RH Mhasawad BEmONC 
48 RH RH Molgi BEmONC 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021,प्र.क्र.483कु.क 


49 RH RH Visarwadi शिविर 
50 RH RH Lasalgaon BEmONC 
51 Nae RH RH Peint BEmONC 
32 RH RH Surgana BEmONC 
Pe Osmanabad RH RH Kallam BRON 
54 RH RH Washi क 
55 RH RH Wada BEmONC 
56 RH RH Manor BEmONC 
a eee RH RH Mokhada BEmONC 
58 RH RH Talasari BEMONC 
3 RH RH Vikramgad BEMONC 
0 Parbhani RH RH Pathari BENONG 
61 Pune RH RH Chandoli BEMONE 
BEmONC 
es eee गग णतला 
63 Satara RH RH Patan BEmONC 
64 RH RH Kudal BENONG 
65 Sindhudurg ey ee BEMONG 
| 66 RH RH Dodamarg BEmONC 
67 RH RH Barshi BEmONC 
68 | म RH RH Karkamb BEmONC 
1 | RH RH Sangole चित. 
70 Wardha RH RH Pulgav BEmONC 
71 त RH RH Ansing BEmONC 
72 RH Rh Mangrulpir BEmONC 
73 eae RH RH Ghatanji BEmONC 
74 RH RH Maregaon BEmONC 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021,प्र.क्र.483कु.क 


३) CEmOC स्तरावरील “सुमन” अंतर्गत आरोग्य संस्था 


Sr. No. District Type Facility Level 
1 Ahmednagar DH DH Ahmednagar CEmONC 
2 SDH SDHMurtizapur 
a i CEmONC 
3 WH WH Akola CEmONC 
4 Amrawati SDH SDHDaryapur < 
CEmONC 
5 Auranagabad SDH SDHGangapur धं 
CEmONC 
[| 6__| SDH SDHKaij CEmONC 
र Bees SDH SDHParaliDistBeed 
CEmONC 
_ आ WH WHNecknoor CEmONC 
| el DH DH Bhandara CEmONC 
Bhandara 
10 SDH SDHTumsar 
CEmONC 
11 Buldana SDH SDHMalkapur चि 
CEmONC 
12 SDH SDHMul 
Chandrapur CEmONC 
13 SDH SDHWarora 
CEmONC 
14 WH WHGadchiroli CEmONC 
15 G iroli SDH SDHAheri 
adchiroli CEmONC 
16 SDH SDHArmori 
CEmONC 
17 Gondia SDH SDHtTiroda 
CEmONC 
18 Hingoli WH WHBasmath CEmONC 
19 Jalgaon SDH SDHJamner CEmONC 
20 SDH SDHMukatainagar CEmONC 
21 SDH SDHGadhingalaj = 
Kolhapur CEmONC 
22 SDH Services Hosp 
Kolhapur CEmONC 
23 SDH SDHNilanga < 
Latur CEmONC 
24 SDH SDHUdgir 
CEmONC 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-2021/,प्र.क्र.483कु.क 


25 WH W Hilatur CEmONC 
26 Nagpur WH WhDaga Nagpur CEmONC 
27 SDH SDHGokunda 
CEmONC 
Nanded 
28 SDH SDHHadgaon . 
CEmONC 
29 WH WHNanded CEmONC 
30 Nashik GH Ghmalegaon CEmONC 
31 SDH SDHOmarga © 
CEmONC 
Osmanabad 
32 SDH SDHParanda 
CEmONC 
33 WH WHOsmanabad CEmONC 
34 Palghar SDH SDHJawhar CEmONC 
35 DH Dh Pune CEmONC 
36 Pe SDH SDHManchar, 
CEmONC 
37 WH WHBaramati CEmONC 
38 ; SDH SDHIslampur N 
Sangli CEmONC 
& SDHKawathe- 
39 Dit Mahakal CEmONC 
40 DH DH satara CEmONC 
Satara 
41 SDH SDHKarad 
CEmONC 
42 DH Dh Sindhudurg CEmONC 
43 Si SDH SDHKankawali 
indhudurg CEmONC 
44 SDH SDHSawantwadi 
CEmONC 
45 SDH SDHPandharpur पं 
Solapur CEmONC 
46 SDH SDHAKluj पं 
CEmONC 
47 गं DH DH Thane CEmONC 
48 Thane DH DH Ulhasnagar 3 CEmONC 
49 WH WH Ulhasnagar 4 CEmONC 
50 DH DH Wardha CEmONC 
Wardha 
51 SDH SDHArvi : 
CEmONC 
52 Washim DH DH Washim CEmONC 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


